सन २०१८-१९ करिता राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना-रफ्तार या योजनेस प्रशासकीय मंजूरी 
प्रदान करणे तसेच, योजनेंतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी ₹१५०.६२५ कोटी निधी वितरीत 
करणे. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र.३२/१४-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १८/०९/२०१८ 


संदर्भ : 
१) शासन निर्णय समक्रमांक राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-अओ, दि. १५/०९/२०१८ 


शुध्दीपत्रक : 


१. संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१२ मध्ये नमूद केलेला वित्त विभागाचा 
परिपत्रक क्रमांक “अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८/०४/२०१७” ऐवजी “अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ ” असा वाचण्यात यावे. 


२. सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥॥७॥॥8.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१८१६५५३३८८०१ असा आहे. सदर 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ह Digitally signed by Shrikant Chandrakant Angas 
Shrikant SY hanes Siren oN 


CG h a nd raka nt An dg e ae OU = Agriculture And ADF 


Date: 2018.09.18 17:01:26 +05'30' 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र.३२/१४-ओ 


५. सचिव GEM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्‍तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
१०.आयुकक्‍्त (TARA), औंध, पुणे 

११.आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 

१२.आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

१३.महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसळे नगर, पुणे. 
१४.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१५.संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१६.संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 
१७.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१९.महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 
२०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

२१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

२२.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२३.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

२४.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२५.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


